महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
संवर्गातील ज्येष्ठ अधिव्याख्याता व अधिव्याख्याता 
पदावरील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
पूर्ण करण्याबाबत. -शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:-पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रछा-२ 
दिनांक २८.१२.२०१८ 


शासन शुदीपत्रक :- 


वाचा येथे नमूद शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील वाक्य खालील प्रमाणे आहे- 


“सदर नियमातील तरतुदी विचारात घेता, सरळसेवेने सन २०१३ मध्ये नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांपैकी २५ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमित स्वरुपात संपुष्ठात आणण्याचा निर्णय 
शासनाने घेता आहे”. 


त्याऐवजी सदर वाक्य पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


“सदर नियमातील तरतुदी विचारात घेता, सरळसेवेने सन २०१३ मध्ये नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांपैकी 
२४ अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी नियमित स्वरुपात संपुष्टात आणण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१२३११३१५५९५९२१ असा आहे. 
हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
Ravindra: 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, —- Pralhad Ate: 
(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राद्वारे ) 
३) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पकास-२४१७/प्र. क्र.३०३/प्रशा-२ 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) प्राचार्य/उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणे. 
६) संबंधित प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सात्तत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 
) 
) 
) 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिकारी ( संचालक, म.रा.शै.सं.व प्र.प.( विद्या प्राधिकरण) पुणे यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


